सामान्य प्रशासन विभाग ( खुद्द) मधील प्रिंटरसाठी 
नविन टोनर खरेदी करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संसाख-२०२०/प्र.क्र.८/का.२४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
दिनांक:- १० मार्च, २०२३ 
शासन निर्णय:- 
सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई कार्यालयीन कामकाजासाठी लागणाऱ्या प्रिंटरच्या नवीन 
टोनरचा पुरवठा सन २०२२-२०२३ (दिनांक २१/११/२०२२ ते दिनांक ३०/१०/२०२३) या एक वर्ष 
कालावधीसाठी पुरवठादार निश्चित करण्यासाठी शासनाच्या संकेतस्थळावर मोहरबंद निविदा मागविण्यात 
आल्या होत्या. निविदेची तांत्रिक व वित्तीय छाननी विभागाच्या गठीत समितीने केली असून टोनर पुरवठयाचे 
खालीलप्रमाणे (_१ दर प्राप्त झालेले आहेत. 


१ (१) कॉम्पॅटिबल टोनर 


टोनर नाव fala टोनरची । वस्तू व सेवा | एकूण अंदाजित पुरवठाधारकाचे नाव 
किंमत कर प्रतींची संख्या । (१ निविदाधारक 

एच पी टोनर/८८॥ १ ४९४.०० ८९.०० ५८३.०० | १००० मे. देविठा 

(कॉम्पटेबल) UV इंटरप्राईजेस, मुंबई 

Infotech कंपनी 

पॅटम प्रिटर टोनर 892K | १ ८४५.०० १५२.०० ९९७.०० | १६०० मे. आर के. 

(कॉम्पटेबल) UV ंटरप्राईजेस, मुंबई 

Infotech कंपनी 

पॅटम प्रिंटर टोनर ga | १ ६५०.०० ११७.०० ७६७.०० | १०,००० मे. आर के. 

४१२ (कॉम्पटेबल) UV ंटरप्राईजेस,मुंबई 

Infotech कंपनी 


१ (२) ओरिजनल टोनर 


टोनर नाव संख्या । टोनरची । वस्तू व सेवा | एकूण अंदाजित । पुरवठाधारकाचे नाव 
किंमत कर प्रतींची L9 निविदाधारक 
संख्या 
एच पी टोनर/८८॥ | 9 २३९४.०० | ४३१.०० २८२५.०० | १५०० मे. देविठा 
इंटरप्राईजेस, मुंबई 

पॅटम प्रिंटर टोनर | १ २६९४.०० | ४८५.०० ३१७९.००० | १२,००० मे. देविडा इंटरप्राईजेस, 
ड्रम ४१२८ मुंबई 
पॅटम प्रिंटर टोनर ।१ २२३२.०० | ४०२.०० २६३४.०० १५०० मे. आर के. इंटरप्राईजेस, 
892K मुंबई 

२. ओरीजनल टोनरचे दर जास्त असल्यामुळे कॉम्पॅटिबल टोनर खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात 


आलेला आहे वरील तक्ता क्र.१ (१ मधील दरानुसार मे. देविश इंटरप्राईजेस,मुंबई यांच्याकडून UV Infotech 
कंपनीचे एच पी टोनर/८८॥ (कॉम्पॅटिबल टोनर) व मे. आर के. इंटरप्राईजेस, मुंबई यांच्याकडून tea कंपनीचे 
कॉम्पॅटिबल टोनर व SA ४१२८ दिनांक १०/०३/२०२३ ते २८/२/२०२४ खरेदी करण्यात येतील. वरील THA 
क्र.१ (2) मधील दरानुसार विभागास ज्यावेळी ओरिजनल टोनरची आव्यकता लागेल त्या त्यावेळी ओरिजनल 
टोनर खरेदी करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संसाख-२०२०/प्र.क्र.८/का.२४ 
3: ओरीजनल टोनर व कॉम्पॅटिबल टोनर पुरविण्याबाबतच्या अटी/शर्ती खालीलप्रमाणे राहतील :- 


१. विभागाच्या मागणीनुसार कॉम्पॅटिबलळ टोनरचा पुरवठा आदेशा दिल्यानंतर मागणी केलेल्या नवीन 
टोनरचा पुरवठा तात्काळ (२४ तासांच्या आत ) व स्वीकृत निविदेतील ब्रॅन्डेड कंपनीचा व उत्तम दर्जाचा करणे 
पुरवठादारांवर बंधनकारक राहील व तसे न केल्यास प्रतिदिन रुपये ५००/- प्रति टोनर एवढा दंड आकारण्यात 
येईल. 

२. नवीन टोनरचा पुरवठा केल्यानंतर १५ दिवसानंतर मुद्रांक पावतीसहीत देयके सादर करावीत. देयकांची 
रक्‍कम पुरवठादारास अदा करण्यासाठी, पुरवठादाराने अवर सचिव (कार्यासन-२६), सामान्य प्रशासन विभाग, 
तिसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे बँकेच्या खात्याचा Talley सादर करणे आवश्‍यक 
राहील. सर्व परिपूर्ण माहितीसह देयके सादर करण्याची जबाबदारी पुरवठादाराची राहील. प्रशासकीय 
कारणास्तव देयक अदा करण्यास विलंब झाल्यास विलंब आकार किंवा व्याज देय राहणार नाही. 

३. जेव्हा ओरीजनल टोनरची मागणी करण्यात आली असेल तेव्हा ओरीजनल टोनर पुरविणे आवश्‍यक 
आहे. पुरविण्यात आलेला टोनर डुप्लीकेट असल्याची शंका आल्यास उत्पादक कंपनीकडून तपासणी करुन 
घेण्यात येईल. 

४. टोनर मधून निघणा-या प्रिंटचा दर्जा उत्तम असावा. 

५. पुरविण्यात आलेल्या टोनरमध्ये काही दोष आढळून आल्यास पुरवठादाराने टोनर नि:शुल्क व तात्काळ 
बदळून देणे आवश्‍यक राहील. 

द्‌ टोनरमुळे प्रिंटर नादुरुस्त झाल्यास,पुदरवठादारास प्रिंटरच्या दुरुस्तीचा खर्च देणे अथवा प्रिंटर दुरुस्त 
करुन देणे आवश्यक राहील. 

७. निविदा कालावधीमध्ये डुप्लीकेट टोनर पुरवठा केल्याचे निष्पन्न झाल्यास पुरवठादारास काळया यादीत 
टाकणे आणि त्यांच्याविरुध्द कारवाई करण्याचे अधिकार शासनास असतील. कराराच्या अनुषंगाने यडास्वी 
निविदाकार व सामान्य प्रशासन विभाग यांच्यात न्यायालयीन प्रकरण उद्भभवल्यास ते मुंबई शहर येथील 
न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात राहील व त्याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी व खर्च सबंधित पुरवठादारास करावा 
लागेल. 

८. नवीन टोनरमधून आवश्‍यक किमान समाधानकारक प्रतींची छपाई झाली नाहीतर सदर टोनर नि:शुल्क 
बदली करुन देणे आवश्‍यक राहील. 

९. कराराचा कालावधी संपल्यानंतर नवीन पुरवठाधारक नियुक्‍त होईपर्यंत निविदेत नमूद केलेल्या व 
शासनाने मान्य केलेल्या दरानेच टोनर पुरविणे पुरवठाधारक यांच्यावर बंधनकारक करण्यात येत आहे. 
पुरवठाधारकाचे काम समाधानकारक नसल्याचे आढळून आल्यास करण्यात आलेला करार कोणत्याही टप्यावर 
YE करण्याचा अधिकार सामान्य प्रशासन विभागास राहील. 

१०. शासन निर्णयात नमूद केलेल्या टोनर पुरवठयाबाबत ( ओरीजनळ टोनर व कॉम्पॅटिबल टोनर ) 
पुरवठयाच्या सर्व St/AA मान्य असल्याबाबत रु.१००/- च्या TSUN करारनामा करुन देणे पुरवठाधारक 
यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संसाख-२०२०/प्र.क्र.८/का.२४ 


सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१३१०५३१२०५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, DILIP NANDKUMAR १ लाळ 
DESHPANDE = 


(दिलीप earais ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


DESHPANDE 
ASHTRA, oU=GENERAL 


प्रत:- 
१. मा. मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. सर्व सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
6. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र , मुंबई 
८. में.देविश इंटरप्राईजेस,मुंबई 
९. में.आर के.इंटरप्राईजेस,मुंबई 
१०. निवडनस्ती/का.२४,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


